वार्‍याचा आवाज 


डॉ. ग्रेग आणि “थ्री कप्स ऑफ टी*"ची गोष्ट 


लेखक: डॉ. ग्रेग मॉर्टेन्सन/सझान रोथ 
कोलाज: स॒झान रोथ 
मराठी अनुवाहूः तृप्ती कर्णिक 














&॥ २४७१-१७ १११ 1 


| | 
ब > 
२ रझ. 
द्य री भः ँ (क क र! 
वी 1 
८ क 


ह. “| भं वो व्‌” 























1 


न 1... का.) 
१24. ४च्यन्य 2” ४०४ १) ॥-/- 








वार्‍याचा आवाज 


डॉ. ग्रेग मार्टेन्सन आणि “थ्री कप्स ऑफ टी” ची गोष्ट 


लेखक: डॉ. ग्रेग मॉर्टेन्सन/सझान रोथ 
कोलाज: सुझान रोथ 
मराठी अनुवाद: तृप्ती कर्णिक 8 



































4 ॥ 


व्य आ 


क मौ 
01१8232 ” शु 


न्या 
-न्न्यि 
७०-०४७ .॥७/-५.. दि 


त्यांच्या तब्येतीत सधारणा झाल्यावर त्यांनी 
आमच्या आजारी त्रोकांची शश्रषा करायला सरुवात 
केली. आम्ही सगळे त्यांना डॉ. ग्रेग म्हणू लागलो. 


2 





कधीकधी ते बाहेर बसून आम्हाला शिकवायला 
मदत करायचे. आमचे शिक्षक आठवड्यातून फक्‍त 
तीन वेळा यायचे परंतु आम्ही अभ्यास मात्र रोज 
करायचो हे त्यांना माहीत होते. 


.» गो “| "33 - क्ल 


र । । | ऱ- पस 
115] ]॥ ऱ्ऱं चाळ 





डॉ. ग्रेनी खडखडीत बरे झाल्यावर आपल्या 
घरी परत जायचे ठरवल्रे. जाताना त्यांनी 
गावातील विद्वान व्यक्‍ती हाजी अली 
ह्यांच्यापाशी कोरफे गावासाठी मला कतज्ञता 
म्हणून काहीतरी विशेष काम करायचे आहे 
अशी इच्छा व्यक्‍त केली. 


हाजी अलीनी त्यांना सांगितत्रे, “डोळे बंद 
करा आणि अगदी नीट वाऱ्याचा आवाज ऐका.” 


डॉ. ग्रेगनी डोळे बंद केले. आम्ही मुले एका 
उंच ठिकाणी सपाट माळरानावर आमचे 
अभ्यासाचे धडे वाचत होतो. आमचा आवाज 
वाऱ्याबरोबर खालपर्यंत जात होता. त्यांना 
आमचा आवाज ऐकू गेला. त्यांच्या चेहऱ्याला 
गार वाऱ्याची झुळूक स्पर्श करून गेली आणि 
गावाला काय हवे हे त्यांना कळले. 


कोरफे गावाला शाळेची खूप गरज होती. डॉ. 
ग्रे नी वचन दित्रे की ते शाळेसाठी मदत 
करण्यासाठी लवकरच परत येतील. 


ह. 


र“ १. । 


. ८४५८” - 40क 
। 


4 





आणि मग त्यांनी निरोप 
घेतला. ते डोंगरांगातन 
दिसेनासे होईपर्यंत आम्ही 
त्यांना टाटा करत होतो. 











एक वर्ष सरले. गावाकडे 
येणाऱ्या घाटाच्या सस्त्यावरून 
आम्हाला एक माणूस चालत 
येताना दिसला. ते डॉ. ग्रेग 
होते. आम्ही सगळे मुले त्यांना 
भेटण्यासाठी पळत खाली 
निघालो. 


जवळच्या स्काडू ह्या 
तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन 
त्यांनी शाळा बांधण्यासाठी 
लाकडे, सिमेट, हत्यारे जमा 
केली. पण अडचण अशी होती 
की आमच्या गावाकडे येणाऱ्या 
ब्रायडू नदीवर पूल नव्हता. 
दोन डोंगर एका केबलने जोडले 
होते. त्याला एक खोका बांधला 
होता व त्यातून एका वेळी 
फक्‍त एक माणूस येऊ शके. 





विर पर 


नअ कः 
४” 2:0६ 

1 

> 


प. 
त्ल्यू 





रः जं म्हणून मग सगळ्या 
(४ गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन 
**« पहिल्यांदा नदीवर पूत्र 


२५] £- ी 
1: बांधला. 

मथा 

क पूल पूर्ण व्हायला बरेच 


महिने लागले. त्यानंतर डॉ. 
७, ग्रेग), आणि मोठ्या 
' '' - माणसांनी शाळेसाठी 
ी चि लागणारे सगळे साहित्य 
३: ह्या नवीन मजबूत 
'ऊुट पुलावरून वाहून आणले. 


य्प्स्- 

री उंच डोंगरावर एका 
रुं ___ ठिकाणी आम्ही दगडांचा 
>. डोंगर रचून ठेवला होता. 


ल त्या उंच जागेपर्यंत 
न सगळ्यांनी सामान वर 
उचलून आणले. 








हाजी  अलीनी शाळेची 
इमारत कुठे उभारायची ती 
जागा नक्की केली. आमच्या 
आया इमारत बांधण्यासाठी 
सि्मेट आणि पाणी ह्यांचे 
मिश्रण करू लागल्या तर 
बाबा मंडळी भिंती 
बांधण्यासाठी लागणारे दगड 
वाहून आणू लागले. 


आमच्या छोट्या हातांनी 
आम्ही भिंत मजबूत 
होण्यासाठी छोटी खडी 
सिमेंटमध्ये कालवली. ज्या 
जागेवर आम्ही काडीने अक्षरे 
लिहीत होतो तिथे आता 
शाळेच्या मोठया भिंती 
आकाराला येऊ लागल्या. 


| ७५५०० 1 ज्र -2१४९. 
3... 


म 
क 


त. ॥& 


>. 


र 
1 











ही 








सगळ्यात शेवटी छ्त 
चढवण्यात आले. सगळ्यांनी डॉ. 
ग्रे ना शेवटचा खिळा ठोकण्याची 
विनंती केली. 


व्वा!!! शाळा तयार झाली! 


सगळेच आनंदाने नाचू लागले. 








|. 


0॥०॥॥॥॥॥)८ 


ब 
“१ 


॥॥४1)- 


- 
व 





1१ ५0 1. 








आ डा क 0. आ”, 


गल वि. ह ल. जा 


धा याचा 





«> क धि चश” करन. 


७ टी 





कळ 


"क ६0): 1७8०! । 1111177 
1)! 1:६५ 1111111... 


% १) 
८.1४» » 2011111 


'फ॥५/ ५ .॥॥५. 


क कक दो वि लविविकी 
त्:॥110111.111. 11111 
1। 


0101.1.:110 


4 11% 1180 


। **/७3-॥॥॥॥॥116) 
| 





उद्घाटनाच्या 


दिवशी 


आमचे इमाम शेर ताखी, 
आदरणीय हाजी अली, 
आमचा शिक्षक हुसेन, डॉ. 
ग्रेग, शाळेसाठी खूप सारी 


पस्तके 
बे 


घेऊन 


लायब्ररीयन 
कारागीर, कामगार, मजूर, 
कोरफे गावातील आबाल- 
वृदूध आणि अगदी आमचे 


याक, 


खेचरे, 


येणारी 
जुलिया, 


बकऱ्या, 


मेंढ्या सगळ्या सगळ्यांची 


वरात 
निघाली. 


शाळेच्या 


दिशेने 





्क्व्ठ 
व 75 > क. 


| ॥ 


क हुसेनबरोबर शाळेच्या इमारतीत 
पळत शिरलो. तो आता आम्हाला रोज 
शिकवायला येणार होता. 


ये ४८०२-४७." 


य 
क... 38४ 
व ८. >. 8७ *: 
क क्क क क 
पी 


कच क 


नकम 
क 








आम्ही कोरफे गावातील 
मुले आहोत. आमचे गाव 
पाकिस्तानातल्या पहाडी 
भागात आहे. आम्ही उर्दू 
आणि इंग्रजी लिहायला- 
वाचायला शिकतो आहोत. 
आम्ही गणितातल्या 
संकल्पना समजून घेतोय. 
आम्ही पुस्तके वाचतोय. 
नकाशाचे वाचन करतोय. 
आम्ही मिळून बांधलेल्या 
शाळेत आम्ही शिकतो 
आहोत. 

आम्ही कोरफे गावातील 
मुले आहोत. तुम्हाला 
आमचा आवाज ऐकू येतो 
आहे ना! 

वाऱ्याचा आवाज कान 
देऊन ऐका.............. 














कोरफेची स्मरणी 


र्‍या ज्य च न्न डाय 










कोरफे गाव हे काराकोरम 
पर्वतरांगांमध्ये वसले आहे. 


विद्वान व्यक्‍ती - हाजी अली ज्यांनी 
ग्रेगना “वाऱ्याचा आवाज ऐका' असे 
ना (1 (५ 





कोरफेच्या लोकांनी हे अवजड वी 
शाळेच्या ठिकाणापर्यंत १ ८ मेल वाहून 
आणले. शेर ताखी सर्वात पठे होते. ते 


हा ब्रायडू नदीवर बांधलेला पूल. शामच्या गावाचे आध्यात्मिक गुरु, मार्गदर्शक 
पाकिस्तान हा आशिया २८४ मीटर लांबी व नदीच्या ६० शेर ताखी आणि इमाम आहेत 
फुट उंच. त्याचे सहाय्य खूप महत्वाचे होते 


कारण इतर धर्मगुरू अशी मेहनतीची कामे 
करीत नाहीत. 











